RNI No . MAHBIL / 2009/ 31747 
Reg . No . MCS/166/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक ५० ] 


सोमवार , ऑगस्ट २८, २०१७/ भाद्र ६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक ८४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

__ अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८. 

क्रमांक एमएसए . ०८ / २०१७/ प्र. क्र . २२६ / कामगार -१०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ ( सन १९४८ चा मुंबई 
एकोणऐंशी) ( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.) याच्या कलम ६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून व कामगार आयुक्त यांनी निर्गमित केलेल्या क्रमांक दुकाने /मुंदवआ /निलंबन / २०१५ / कार्यासन- १३ , दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१६ च्या अधिसूचनेतील मुद्दा क्र . १३ अधिक्रमित करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० ( १), ११ (१)( अ ), १६ , १८ , 
१९ ( १) व २३ खालील तरतुदी राज्यात गणेश चतुर्थी व बकरी ईद या सणांच्या कालावधीत दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ ते ६ सप्टेंबर २०१७ या 
कालावधीकरिता खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून स्थगित करीत आहे : 

१ उक्त अधिनियमातील कलम १०(१), ११ (१)( अ), १६ , १८, १९ (१) व २३ या कलमाखालील तरतुदी या दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ 
ते ६ सप्टेंबर २०१७ ( दोन्ही दिवस धरून ) या कालावधीसाठी स्थगित राहतील . 

२ कोणत्याही कामगारास उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित केलेल्या कामाच्या तासांपेक्षा अधिक वेळ काम करणे भाग 
पडल्यास , 

( अ) त्याची विहित नोंदवहीमध्ये नोंद घेण्यात यावी , आणि 

( ब ) अतिकालिक कामाबद्दलचा मोबदला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कमी नसावा . 
३ दुकाने, रेस्टॉरंट , खाद्यगृहे आणि निवासी हॉटेल्समधील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार नाहीत . 
४ विहित साप्ताहिक सुट्ट्यांचा लाभ न मिळाल्यास , 

( अ) प्रत्येक कामगारास त्याबदल्यात वर नमूद स्थगित कालावधी संपल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत तेवढ्याच बदली रजा देण्यात 
येतील , आणि 


( १ ) 


भाग एक - ल - ८४- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , ऑगस्ट २८ , २०१७ / भाद्र ६, शके १९३९ 


( ब ) प्रत्येक कामगारास उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित केलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने सुट्ट्यांच्या दिवशी 
केलेल्या कामाबद्दल अतिकालिक वेतन देण्यात येईल . 

५ दुकाने, रेस्टॉरंट , खाद्यगृहे आणि निवासी हॉटेल यांना दिवसातील कोणतेही १४ तास त्यांची आस्थापना उघडी ठेवण्याचे स्वातंत्र्य 
असेल . 

६ कोणत्याही महिला कामगारास रात्रौ ९- ३० वा . नंतर काम करण्यास फर्माविण्यात येणार नाही . 

७ उक्त अधिनियमाच्या कलम २( ३३ ) अन्वये तरुण मुला /मुलींना रात्रौ ७- ०० वाजेनंतर त्यांच्याकडून काम करून घेणे किंवा काम 
करण्याकरिता परवानगी देता येणार नाही . 

८ प्रत्येक कामगारास सलग ५ तास काम केल्यानंतर १ तासाची विश्रांती देण्यात येईल . 
९ गृह विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ३ डिसेंबर २०११ नुसार कोणतीही आस्थापना रात्रौ १-३० वा . नंतर चालू राहणार नाही . 
१० वरील अटी व शर्ती व्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी यथास्थिती लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरुण विधळे , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, ऑगस्ट २८ , २०१७ / भाद्र ६, शके १९३९ 


3 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department No. MSA . 
08 /2016 /CR - 226 /Lab - 10 , dated 28th August 2017 is hereby published under the authority of the 
Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARUN VIDHALE , 
Joint Secretary to Government . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 28th August 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENT ACT, 1948 . 

No. MSA . 08 / 2017 / C . R . 226 /Lab - 10 . — In exercise of the powers conferred by Section 6 of the 
Maharashtra Shops and Establishment Act , 1948 (Bom .LXXIX of 1948 ), hereinafter referred to as 
the said Act, and in suppression of point No. 13 of the notification issued by Commissioner of 
Labour, vide No. Shops/ BSAE / Suspend /2015 /Karyasan - 13 , dated 21st December 2016 , the 
Government of Maharashtra hereby suspends the operation of provisions of Sections 10 ( 1), 11 
(1)( a ), 16 , 18 , 19 ( 1) and 23 of the said Act for the state of Maharashtra on account of the festivals , 
i.e. Ganesh Chaturthi and Bakari Eid for period from 24th August 2017 to 6th September 2017 
subject to the following terms and conditions. 

1 The suspension of provisions of Sections 10 ( 1 ), 11 (1) (a ), 16 , 18 , 19 ( 1 ) and 23 of the said Act 
shall remain in operation for the period from 24th September 2017 to 6th August 2017 ( including 
both days ). 

2 If any employee is made to work more than the usual working hours as specified in Section 
63 of the said Act , 

(a ) It must be noted in prescribed register , and 

(6 ) Rates of wages for overtime work shall not be less than the rates fixed under Section 
63 of the said Act . 

3 Working hours of the shops, restaurants , eating houses and residential hotels on any day 
should not exceed 14 hours . 
4 If benefit of weekly holiday is not available , 

(a ) Compensatory holiday shall be given within 3 months from the end of above 
festival day , and 

(b ) Overtime for the working done on a holiday shall be paid as per the rates fixed 
under Section 63 of the said Act . 

5 Shops , restaurants , eating houses and residential hotels shall be free to remain open 
for any 14 hours of the day. 

6 No woman shall be required or allowed to work after 9 - 30 p . m . 

7 No young person as defined in Section 2 (33 ) of the said Act shall be required or allowed to 
work after 7 - 00 p .m . 

8 Every employee should be given a rest period of 1 hour after 5 hours of continuous work . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , ऑगस्ट २८ , २०१७ / भाद्र ६, शके १९३९ 


9 As per the circular of Home Department dated 3rd December 2011 Shops , restaurants , 
eating houses and residential hotels will not remain open after 1 - 30 a . m . 

10 Other than these terms and conditions , all the provisions of this Act shall applicable 
to the establishment. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARUN VIDHALE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


